कारागृह विभागातील कार्यकारी पदावरील 
कर्मचा-यांना विशेष अतिकालीक भत्यातील 
(आहार भत्ता) द्रात सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक संकीर्ण १००२/३५४/प्र.क्र.३ड/पीआरएस-१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक : ४ फेब्रुवारी, २००६ 


बाचा :- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्र PHT १००२/३५४/३४/पीआरएस-१, 
____ दिनांक ८.१.२००३ व समक्रमांकोत शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ६.२. २००३ 
2) कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र इएसटी/अराजपत्रित 
बर्ग-३/२००५/कक्ष-१, दिनांक: २३ जुन, २००५ on 
३) लेखाधिकारी, कारागृंह महानिरीक्षणाललय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.जीजीटी/ 
२००६-०७/कक्ष-४, दिनांक २३.१-२००६ थे पत्र i 
४) वित्त विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण १०-०५/प्रक्र.१७/अर्थापाय, .. 
दिनांक १७ जानेबारी,२००६ क 
५) गृह बिभाग, पत्र क्र.एसयुपी-११०५/प्र.क्र.११३/बीयुडी-१, दिनांक ३.२-२००६ 


शासन निर्णय :- राज्यातील कारागृह विभागातील तुरुंग रक्षक ते तुरुंग अधिकारी श्रेणी-१ या 
कार्यकारी संवर्गातील कर्मचारी, यांना २४ तासांच्या कालाबधीत सतत to तास कर्तव्यार्थ 
- 'रोहिल्यासं विरोष अतिकांलीक भंता (आहार भत्ता) मंजूर करण्यात येलो. असाच भत्ता पोलीस 
विभागातील कर्मचा-यांनाही दित्ला जातो. शासन निर्णय, गृह. विभाग, पीएए-०३०४/सीआर-१२ 
/पोल-५ (अ) दिनांक २९ फेन्रुबारी,२००४ अन्वये 'पोलीस विभागातील कर्मचा-यांच्या विशेष 
अतिकान्नीक भत्यात (आहार भंत्ता) सुधारणा करण्यांत आली आहे, त्याच धतीवर कारागृह 
विभागातील TET देखील त्यांना देय असलेल्या भत्याच्या दरात सुधारणा करण्याची बाब 
शासंनाच्या ति'या'सीन होती. त्या अनुषंगाने या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून कारागृह 


विभागाणील कर्मचाऱ्यांना पुढील प्रमाणे सुधारित दराने विशेष अतिकालीक भत्ता (आहार भत्ता) 
देण्यास शासन मंजरी देत आहे 


पा । द्र 
weep 
अधधकारी, श्रेणी-९ न श्रेणी रु. २६/- फक्त) 
हा भत्ता सतत ९० तास काम केल्यानंतरच देय होईल. 


उक्त प्रयोजनासाठी यापूवी खर्चाची तरतूद मुख्य लेखाशिर्ष-२०५६, तुरुंग या 
जाधवचा See Tt उपशिर्षाच्या "वेतन" या उदिष्ठामधून करण्यात येत होती ब 
त्याप्रमाणे सा खर्चाची तरतूद सन २००५-२००६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये करण्यात 


अग्लेली आहे. तसेच सुधारीत दराप्रमाणे खर्चाची तरतूदही उपरोक्त उदिष्ठाखाली सन 
२००५-२००६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये डिसेंबर,२००५ च्या अधिवेशनामध्ये पुरवणी 
मांगणीद्वारे करण्यात आलेली आहे. त्यां अनुषंगाने सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षासाठी वर 
नमूद केल्याप्रमाणे सुधारीत विशेष अलिकालीक.भत्यावर (आहार भत्ता) होणारा खर्च "मागणी 
क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष- २०५६, तुरुंग १०१ तुरुंग. (co) (०१) Bera तुरुंग, ०१ बेतन. 
_ (२०५६००२३५) व (००) (०२) जिल्हा तुरुंग, ०१ वेतन (२०५६००४४) (योजनेत्तर) (दत्तमत्त)" 
या ललेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा बे २००५-२००६ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


'वर्ष २००६-२००७ व त्यापुढील दरवर्षी उपरोक्त प्रयोजनासाठी सुधारीत विशेष 
अतिकालीक अत्याबर. (आहार भत्ता) होणांरा खर्च. बर नमूद लेखाशिर्षाखालील संबंधित 
उपशिर्षाच्या "२० इतर खर्च " या उदिष्ठाखाली मंजूर तरतूदीतून करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने ब त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र 
'सोआर-२३/२००६/ व्यय-८, दिनाक '२५.१.२००६ घ अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६५/अर्थ-९० 
दिनांक २.२.२००६ अन्वये निर्गमित.करण्यात येत आहेत्‌. 


:- महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


“एपी 
(र. ना. माळी) 
a कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, 
wa, 
.. कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
| सर्वे कारागृह उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/मुंबई 
सर्व अधिक्षक, मध्यवती कारागृह/जिल्हा कारागृहवर्ग-१/जिल्हा कारागृह बर्ग-२ 
प्राचार्य तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे / किशोर सुधारालय, नाशिक 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), (मुंबई/नागपूर), महाराष्ट्र १/२ 
Seer खे लेखाधिकारी, मुंबई 
: निंबासो लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हाकोषागार अधिकारी 
कक्ष अधिकारी (व्यय-८/अर्थ-१०), fare farm, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अवर सचिव (कार्यासन बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
-निबडनस्ती (पीआरएस-१) 


